कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, 
मनाई व निवारण) अधिनियम-२०१३ मधील 
तरतुदीनुसार अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्यालयीन Seal क्रमांक संकीर्ण-२७१९/प्र.क्र.३६/का-२१ आस्था 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०१९. 


संदर्भ :-१) महिला व बालविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक मकक-२०१०/प्र.क्र.४६/मकक, 
दि.११.०६.२०१०. 
२) महिला व बालविकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६३/मकक, 
दि.१९.०६.२०१४. 


कार्यालयीन आदेश :- 

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयात रिट 
विनंती अर्ज (सीआर एल) क्रमांक ६६६-७०/१९९२ दाखल झाला होता. त्यामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 
दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई 
आणि निवारण) अधिनियम २०१३ व नियम दि.९ डिसेंबर, २०१३ रोजी प्रसिध्द Hor आहे. अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार लैंगिक छळाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे व त्यानुसार कारवाईची शिफारस करणे 
याकरिता समिती स्थापन करण्याच्या सूचना महिला व बाल विकास विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दिळे आहेत. त्यानुसार मंत्री आस्थापनेच्या अधीनस्थ मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मा.मंत्री व 
मा.राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीने कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी लैंगिक 
छळाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे व त्यानुसार कार्यवाहीची शिफारस करणे याकरिता खालीलप्रमाणे 
समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


१, श्रीमती सुनिता जाधव, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (२१ रोख) | अध्यक्ष 

२ श्रीमती संगिता गुल्हाणे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (२१अ) : सदस्य 

३. श्रीमती गिता यादव, कक्ष अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय रं सदस्य 

४ श्रीमती शिल्पा नातू, कक्ष अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय । सदस्य 

प. श्रीमती सु.सं.राणे, कक्ष अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (२१ आस्था) न सदस्य सचिव 

६. श्रीमती सुनिला भिसे, संचाळक, सावली प्रतिष्ठान, अ/२, धनराज अपार्टमेंट : अशासकीय सदस्य 


दिवानमन नवयुग नगर, वसई रोड (पश्चिम), तालुका पालघर ४०१२०१. 


२. मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत महिला 
अधिकारी/कर्मचारी यांना याद्वारे असे कळविण्यात येते की, त्यांनी लैंगिक छळासंदर्भात कोणतीही तक्रार 
असल्यास, ती महिला तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष किंवा सदस्य सचिवांकडे सादर करावी. 


कार्यालयनी आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२७१९/प्र.क्र.३६/का-२१ आस्था 


३. उपरोक्त समिती मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने 
कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून लैंगिक छळासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकशी करुन 
कारवाईची शिफारस करेल. 
४. उपरोक्त समितीच्या नावाचा फलक विभागाच्या दर्डनीच लावण्याची कार्यवाही कार्यासन २१-अ यांनी 
तात्काळ करावी. 

सदर कार्यालयीन sires महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/"/.॥89॥8/9५9॥॥॥9.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७१२४५२९८३०७ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


inath Mali 
harashtra, ou=General 
artment, postalCode=400032, 


mi 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d3cbafce2e197ab3683c7 133deabfac4ef56ca53d2af01b1 


e @ b3648a21a985c629, 
K. h | n h M | serialNumber=1178e48d2fSbe414ade2c612247d3db669147cf3ef 
4acbe3fc4adba8ff18e1d9, cn=Namdeo Kashinath Mali 


(ना.का.माळी) 
अवर सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रत, 
१. सह सचिव (आस्थापन), मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सर्व महिला अधिकारी/कर्मचारी, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय/मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. श्रीमती सुनिता जाधव, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (२१ रोख), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


५. श्रीमती संगिता गुल्हाणे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (२१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
श्रीमती गिता यादव, कक्ष अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

श्रीमती शिल्पा नातू, कक्ष अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

श्रीमती सु.सं.राणे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग(२१ आस्था), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


vo ios ७ © 


श्रीमती सुनिला भिसे, संचालक, सावली प्रतिष्ठान, अ/२, धनराज अपार्टमेंट, दिवानमन नवयुग नगर, 

वसई रोड (पश्चिम), तालुका पालघर ४०१२०१. 

१०. अवर सचिव (मकक), महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

११. निवड नस्ती (का-२१ आस्था) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


